राष्ट्रीय रुरबन अभियान अंतर्गत सन २०२२-२३ 
करीता प्राप्त केंद्र हिस्सा व त्याअनुषंगाने राज्य 
हिस्सा यासह उणिवा उणिवा निवारण निधी 
(CGF) वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
मुंबई- ४०० 009, 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना - 
राष्ट्रीय रूरबन मिशन संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागातील गावांच्या समूहांचा आर्थिक, सामाजिक 


आणि भौतिक विकास करणे आणि शाहराप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या Sess केंद्र शासनाने सुरू 


केले. सदर अभियान ग्रामविकास विभागाच्या दि. १४.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात 


राबविण्यात येत आहे. अर्थ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दि.२८.०३.२०२२ च्या पत्रानुसार 


दिनांक ३१ मार्च, २०२२ हा दिनांक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाचा Sunset Day म्हणून जाहीर 


करण्यात आला आहे. 


केंद्र शासनाने दि. ०७.१२.२०२२ च्या पत्रानुसार, BS अभियानांतर्गत दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी 


पर्यत सुरू असलेल्या कामांची (Ongoing works) Committed liability एकुण रक्‍कम रु. 499.C(90 


कोटी इतकी असल्याचे कळविळे आहे. सदर रकमेत केंद्र हिस्सा रु. ६७.१२२ कोटी व राज्य हिस्सा 


रु.४४.७४८ कोटी समाविष्ट आहे. सदर एकूण Liability पैकी राज्याकडे शिल्लक रु. १४.६१० कोटी (केंद्र 


हिस्सा रु. ८.७६६ कोटी व राज्य हिस्सा रु.५.८४४ कोटी) वजा जाता Liability नुसार अनुज्ञेय निधी 


रु.९७.२६ कोटी (केंद्र हिस्सा रु.५८.३५६ कोटी व राज्य हिस्सा रु. ३८.९०४ कोटी) इतका आहे. या अनुज्ञेय 


Liability पैकी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेला निधी रु. 39.9024 कोटी (केंद्र हिस्सा रु. १८.६६१५ 


कोटी व राज्य हिस्सा रु. १२.४४१ कोटी) वजा जाता वितरीत करणे शिल्लक असलेला निधी रु. ६६.१५७५ 


कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ३९.६९४५ व राज्य हिस्सा रु. २६.४६३ कोटी) इतका आहे. 


आता, केंद्र शासनाने त्यांच्या दि. ०३.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये ऱयामाप्रसाद मुखर्जी Vast मिठान 


या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत रु.३९.६९४५ कोटी इतका केंद्र हिस्सा वितरीत केला असून सदर केंद्र 


हिस्सा तसेच त्यासमरुप राज्य हिस्सा वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 
शासन निर्णय- 
सदर शासन निर्णयान्वये श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय wees अभियानांतर्गत दिनांक ३१ मार्च, 


2022 रोजीपर्यंत सुरु असलेल्या कामांची (ongoing works) केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या Committed 
Liability नुसार अनुज्ञेय निधीपैकी केंद्र हिस्सा ६७ % उणिवा निवारण निधी (CGF) रक्‍कम रु.३९.६९४५ 
कोटी व समरुप राज्य हिस्सा Yo Tah रक्‍कम रुपये २६.४६३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उणीवा निवारण निधीकरीता आहरित करुन वितरीत करावयाच्या लेखाशिर्ष 24942438 (केंद्र 
हिस्सा ६० %) उणिवा निवारण निधी (CGF) रक्‍कम रुपये ३९.६९४५ कोटी व २५१५२५४८ (राज्य हिस्सा 
Yo टक्के) रक्‍कम रुपये २६.४६३ कोटी असा एकूण रुपये ६६.१५७५ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीव्दारे ( B.D.S.) राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुर्बन अभियान यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांचेकडे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
लेखाशीर्ष (२५१५ २५३९) वितरीत लेखाशीर्ष (२५१५ २५४८) वितरीत 
करावयाची रक्‍कम करावयाची रक्‍कम 
मागणी क्रमांक एल-३, रु. ३९.६९४५ कोटी | मागणी क्रमांक एल-३, रु. २६.४६३ कोटी 
२५१५, इतर ग्रामिण विकास २५१५, इतर ग्रामिण विकास 
कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात 
नागरी सुविधा निर्माण करणे, नागरी सुविधा निर्माण करणे, 
(००) (०१) राष्ट्रीय रुरबन (००) (०२) राष्ट्रीय रुरबन 
अभियान- गाव समुहाचा विकास अभियान गाव समुहाचा विकास 
(कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० %) (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(कार्यक्रम) (कार्यक्रम) ३१, सहायक 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), अनुदाने (वेतनेत्तर) 
एकूण निधी (रुपये सहासष्ट कोटी पंधरा लाख पंचाहत्तर हजार) रु. ६६.१५७५ कोटी 


३. शासन निर्णय दिनांक ०७ जुले, २०१७ अन्वये राष्ट्रीय रुर्बन अभियानासाठीचा वितरीत करण्यात 
येणा-या निधीसंबंधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांना आहरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार त्यांचेकडे अर्थ संकल्पीय वितरण प्रणाळी वर निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


४. वर नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्याची रक्‍कम रुपये ६६.१५७५ कोटी मात्र कोषागारातून 


आहरित करणे करिता आहरण अधिकारी यांना सदरची रक्‍कम कोषागारातून आहरित केल्यानंतर या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 


विभागाच्या राष्ट्रीय रुरबन अभियानाच्या राज्यस्तरावर उघडण्यात आलेल्या खालील बचत खात्यात जमा 


करण्यात यावे. 
aa नांव व शाखा खात्याचा क्रमांक खात्याचे नांव NEFT/IFSC Code 
Gh ऑफ ARIK, | ६०२४२९९०९२४ रुरबन FART महाराष्ट्र । MAHB00043¢¢ 


शाखा- मंत्रालय, मुंबई. 


५. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात 


यावे, अन्यथा वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यानी नोंद 


घ्यावी. तसेच सदरचा निधी वितरीत करुन खर्च करण्याची प्रक्रीया विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची 


खबरदारी उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ord अभियान यांनी घ्यावी. 


६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 


लेखाधिकारी कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, 


२)कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल 


कार्यालयातील रक्‍कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


७. सदरचा खर्च- १) मागणी क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण 


भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, (००) (०१) राष्ट्रीय रुर्बन अभियान- गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) 


(केंद्र हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) (२५१५२५३९) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), या ळेखाशीर्षाखाली 


रु.३९,६९,४५,०००/- (रुपये एकोणचाळीस कोटी एकोणसत्तर लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) व २) मागणी 


क्रमांक एल-३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०६, ग्रामीण भागात नागरी सुविधा निर्माण करणे, 


(००) (०२) राष्ट्रीय Vast अभियान गाव समुहाचा विकास (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 


(२५१५२५४८) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली रु. २६,४६,३०,०००/- (अक्षरी रुपये 


सव्वीस कोटी शोहेचाळीस org तीस हजार फक्त) याप्रमाणे या लेखाशीर्षांसाठी सन २०२२-२०२३ या 


आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


८. वित्त विभागाने दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२३ च्या ई-मेलव्दारे केंद्र हिस्सा रु. ३९.६९४५ कोटी इतका 


निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत दि. ०७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी जमा झाल्याचे कळविले असून त्यानुसार 


तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि. ०४ एप्रिल, २०२२ यातील केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाबाबत विहित 


निर्देशास अनुसरुन, तसेच वित्त विभागाच्या दि. ०४ एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या 


अधीन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुरबन-२०२२/प्र.क्र. ६५/ योजना-१ 


सदर sae निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१७१२३२४४५८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ARUN VASANT 
SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fal4c3 
7396dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4 
fdac6e7284, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=672D36CC7468AA812 


S H | N D F aFaPBECZASFESOL 99, cn-ARUN 
Shae reer te 
(अरुण व. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान महालेखापाल(अनुज्ञेयता लेखा) व (लेखा परिक्षा)- २/१ , महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
प्रकल्प संचालक (सवी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर . 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पालघर. 
६. उप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय रुर्बन अभियान, ग्रामविकास भवन, सेक्टर- २१ , 
खारघर, नवी मुंबई- ४१०२१० 

७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
८. वित्त विभाग- व्यय-१५, अर्थ-१७, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
९. कार्यासन अधिकारी, वित्त- ७, वित्त-१, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई - ०१ 
१०. निवडनस्ती- योजना-१ 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


